कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या / पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः टीएफएस-११२१/प्र.क्र. २०९(१ /सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २ मार्च, २०२२ 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील श्री. विद्याधर अ. पाटसकर, कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) यांच्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई येथिल प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा 
प्रत्यावर्तनानंतर त्यांची पदस्थापना सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय कारणास्तव, कार्यकारी 
अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग, महाड या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
२. श्री. पाटसकर यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्वीकारावा व आपला पदग्रहण 
अहवाल झासनास विनाविलंब सादर करावा. श्री. पाटसकर यांनी म. ना. से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर 
सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील 
नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक राहिल. अन्यथा 
त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर 
नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने 
सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 
३. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी 
अनुक्रमे कार्यभार सोडल्याचा तसेच कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरित शासनास 


doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. 


४. श्री. पाटसकर यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता 
देय राहील. 
५. श्री. पाटसकर यांनी नवीन पदस्थापनेच्या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास 


तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, HY, पुणे यांना कळवावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः टीएफएस-११२१/प्र.क्र.२०९(१)/सेवा-१ 


सदर झासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०२१७२३५६७२१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Gangadhar Mahaj 


Gangadhar sores ripen 


2.5.4.20=0d38ef6405f5cae15731340f134ce56f50e939ba034b962c31 
7¢33ce102270d0, 


\d 1 9a0ef3d2434afccb36079e80e7ede5a45017 
a haj a Nn a | Wa 3297470e90ae602404b, Gang Mahajan Gaikwad 


2022.03.02 17:25:14 +05'30' 


(गंगाधर म. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/नांदेड/ 
अमरावती/ नागपूर /राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई 
३. मुख्य अभियंता (विद्युत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५. संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 
६. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
महाळेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, 
१०. श्री. विद्याधर अ. पाटसकर, कार्यकारी अभियंता, - द्वारा : मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, मुंबई, 
११. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१३. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१५. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
१६. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
१७. सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग / प्रशा-२, आस्था-१, आस्था- २, सेवा-६, संगणक कक्ष, रोख aes, 
मंत्रालय, मुंबई, 
१९. निवडनस्ती. 


4 


ऱ्य 


पृष्ठ २ पैकी २ 


